केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा कार्यक्रमासाठी 
अनुसूचित जमाती (TSP) उप योजनेचा 
चौथ्या हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत 
(केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र. ३२६/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 


१) राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे 
f&.22.03.2028 FT UA 

2) आदिवासी विकास विभाग, शासन परिपत्रक दि. 93.03.2028 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ व 
०८.१२.२०२२ 

४) शासन निर्णय समक्रमांक दि.१८.१२.२०२३ व दि.०८.०२.२०२४ 


प्रस्तावना: 
राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भ 


क्रमांक १ येथील पत्रान्वये समग्र शिक्षा योजनेच्या (प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण व शिक्षक 


शिक्षण) अंमलबजावणीसाठी सन २०२३-२४ करीता अनुसूचित जमाती उपयोजनेचा (TSP) hs 


हिस्सा व राज्य हिस्स्याचा सन २०२३-२४ मधील निधी वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास 
सादर केला आहे. 


२. समग्र शिक्षा योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण ( केंद्र:राज्य) (६०:४०) 
असे आहे. केंद्र शासनाने दि.२२.०३.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये अनुसूचित जमाती उपयोजनेकरीता 


(TSP) रू.११५,७२,४२,०००/- इतका निधी मंजुर केला आहे. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य 


हिस्स्याचा निधी रू.(७७,१४,९४,६६६/- इतका येतो. वित्त विभागाच्या (अर्थोपाय) शाखेने केंद्र हिस्सा 


निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याबाबत दि. २६.०३.२०२४ रोजीच्या ईमेल-द्वारे 


कळविळे आहे. सदर निधी सन २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र. ३२६/एस.डी-१ 


शासन नणय:- निर्णय:- 


केद्र शासनाने उपरोक्त प्रमाणे उपलब्ध करुन दिलेला निधी खालील विवरणपत्रात 


दर्शविल्याप्रमाणे राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे समग्र 


शिक्षा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. सदर विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ येथील वितरीत करावयाची तरतूद स्तंभ क्र.२ येथील 


लेखाशिर्षाकरिता मंजूर असलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 


अ. लेखाशिर्ष सन २०२३-२४ या वर्षात वितरीत करावयाची 
क्र सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतूद 
तरतूद 
[<a | २ ३ PB 
मागणी क्र. टी-५, रू.२०२,१२,५०,००० /- रू. ११५,७२,४२,०००/- 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक 
शिक्षण, ७९६, (०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१) (१०) समग्र शिक्षा 
अभियान ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
(२२०२ आय ६४८) 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) 
२ | मागणी क्र. टी-५, रु.५७,९२,३६०००/- रु.७७,१४,९४,६६६/- 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१,प्राथमिक 
शिक्षण, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) (११) समग्र शिक्षा अभियान, ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
(२२०२ आय ६५७) 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के) 
एकूण रू. १९२,८७, ३६, ६६६/- 
२. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१२/०४/२०२३ व दि.०८.१२.२०२३ मधील नमूद 


केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. सदर अनुदान Wald अनुदान असुन यापुर्वी वितरीत 


केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. या अनुदानाच्या अटी व शर्ती 


सदर झासन निर्णयात नमुद केल्या आहेत. 


३. 


आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२३-२४ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक 


सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.२२.०३.२०२४ रोजीच्या 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र. ३२६/एस.डी-१ 


प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा योजनेच्या चाळू योजनांच्या 


आवर्ती/अनावर्ती बाबीसाठी खर्च करावा. 
४. खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात 
सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


५. अनुसूचित जमाती या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या 


खर्चाचा अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखाशिर्षनिहाय /उप लेखाशिर्षनिहाय साध्य 
झालेले भौतिक उद्दिष्ट्ये इ.माहिती, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 


नाशिक; आदिवासी विकास विभाग व शाळेय शिक्षण विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 


न चुकता पाठवावी. 


६. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात केळेला खर्च स्वतंत्रपणे 


नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने 


क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


७. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून आदिवासी 


उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना 


घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्‍तीक लाभाच्या योजना 


घेण्यात याव्यात. 


८. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१२.०४.२०२३ व दि.०८.१२.२०२३ चे परिपत्रका 


मधील सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव 


/ कक्ष अधिकारी (रोख/लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व 


संवितरण अधिकारी" तर सह/उप सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना "नियंत्रक 


अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निधी 


कोषागारातून आहरित करुन निधी समग्र शिक्षा यांच्या बँक खात्यात जमा करावा. 


९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भाधिन दि.१२.०४.२०२३ व दि.०८.१२.२०२३ चे 


परिपत्रक तसेच आदिवासी विकास विभागाचे शासन परिपत्रक दि.१३.०३.२०२४ अन्वये दिलेल्या 


मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र. ३२६/एस.डी-१ 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२६१६२३२३६५२१ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 
T U S H A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=19¢6c23f510a80926e9b7ee5db235979452f3 


VA S A N T £9e8918118634069a6cc7a22b9F, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=1A39CEF3C157B9EE6A2ABE5779ACF2 
336826 1 3F7B9C335D6BF4877267695CECA, 
M A H AJ A N cn=TUSHAR VASANT MAHAJAN 
Date: 2024.03.26 16:33:08 +05'30' 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

२) मा. प्रधान, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४) मा.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 
) 
) 


संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 

अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग(व्यय-१४ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (एस.डी.१) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र. ३२६/एस.डी-१ 


झासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र. ३२६/एस.डी-१ चे परिशिष्ट-अ 


(रक्‍कम रुपये) 
अ. | केंद्र शासन आवर्ती एकूण 
क्र आदेश | केंद्र | राज्य Serr 
fh a= प्राथमिक शिक्षण | रु,१०८,२९,३३,००० | रु.७२,१९,५५,३३३ | रु.१८०,४८,८८,३३३ 
२ २२.०३.२०२४ | माध्यमिक शिक्षण रु.५,७७,९८,००० | रु.३,८५,३२,००० रु.९,६३,३०,००० 
३ शिक्षक शिक्षण रु.१,६५,११,००० | रु.१,१०,०७,३३३ रु.२,७५,१८,३३३ 
एकूण | रु.११५,७२,४२,००० | रु.७७,१४,९४, ६६६ | रु.१९२,८७,३६, ६६६ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


